महाराष्ट्र शासन 
इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्र. इमाव-२०२२/प्र.क्र.५४/मावक 
मादम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक : १७ मार्च, २०२२ 


वाचा- शासन निर्णय इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग क्र. इमाव-२०२०/प्र.क्र.११५/मावक, 
दि. १६ ऑक्टोंबर, २०२० 


शासन शुध्दीपत्रक :- 

इतर मागासवर्ग समाजाच्या आरक्षण, सवलती व इतर लाभाच्या सर्वकष दृष्टिने अभ्यास करुन 
मंत्रीमडळाला शिफारस करण्यासाठी गठीत केलेल्या मंत्रीमंडळ उपसमिती संदर्भातील शासन निर्णय 
दि. १६.१०.२०२० यामध्ये “इतर मागासवर्ग” असा उल्लेख करण्यात आलेला आहे तेथे, त्या ऐवजी “ विमुक्त जाती, 
भटक्या जमाती, इतर मागसवर्ग व विशेष मागासप्रवर्ग” असे वाचण्यात यावे.” 


सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आले असून त्याचा संगणक सांकेतांक २०२२०३१७१५१६३९०९३४ असा आहे. सदर शासन शुध्दीपत्रक 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, Digitally signed by SANJAY D MANE 
Date: 2022.03.17 15:18:20 +05'30' 


(सं. द.माने) 


अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
मा.राज्यपाल महोदयांचे सचिव, राजभवन, मुंबई 
मा.मुख्यमंत्री महोदयांचे अ.मु.स./प्र.स./सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
मा.उप मुख्यमंत्री महोदयांचे सचिव/ खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
मा.विरोधी पक्षनेता, महाराष्ट्र विधान परिषद/ विधानसभा, विधान भवन, मुंबई 
मा.मंत्री/राज्यमंत्री (सर्व), मंत्रालय, मुंबई 
मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय , मुंबई 
अपर मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय , मुंबई 
अपर मुख्य सचिव, ग्रामविकास व पंचायत राज विभाग, मंत्रालय , मुंबई 
अपर मुख्य सचिव, महसुल विभाग, मंत्रालय , मुंबई 
अपर मुख्य सचिव, नगर विकास विभाग, मंत्रालय , मुंबई 
अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय , मुंबई 
अपर मुख्य सचिव, इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग, मंत्रालय , मुंबई 
प्रधान सचिव, शालेय शिक्षण विभाग, मंत्रालय , मुंबई 
प्रधान सचिव, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, मंत्रालय , मुंबई 
प्रधान सचिव, विधी व न्याय विभाग, मंत्रालय , मुंबई 
संचालक, अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
आयुक्त, समाजकल्याण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
संचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
सह सचिव/उप सचिव (मावक), इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग, मंत्रालय , मुंबई 
सदस्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य मागासवर्ग आयोग, पुणे 
निवड नस्ती (मावक). 


A -O 


AN 


०८ 


mM 


CS Cc 
“Se waweoerewvTowvTor FS He तळे 


(३ 


vo 


Go 
११ 
१२ 
१३ 
१8 
q4 
१६ 
१७ 
WC 
१९ 
२० 
२१ 


re me आवळली. See ळर. SSS Sl sel 


